ता. राहता व ता. श्रीरामपुर जि. अहमदनगर येथील 
महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळाच्या जमिनी राहता व 
श्रीरामपुर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी विनामुल्य प्रदान करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मशोम-२०२४/प्र.क्र.१७/ल-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्र. महोम-२०२३/प्र.क्र.५०/ल-७ दि. ८ फेब्रुवारी, २०२४ 
२) शासन निर्णय क्रमांक : मरोम-२०२४/प्र.क्र.११/ल-७ दि. १३ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य शोती महामंडळाच्या जमिनी ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये आहेत, अशा 
ग्रामपंचायतींकडून गावठाण विस्तार, शासकीय घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन किंवा पाणी पुरवठा योजना 
या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन मागणीचे शासनास प्राप्त होणा-या प्रस्तावांची वारंवारता, महाराष्ट्र होत जमीन 
(जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ अन्वये कलम २८-१ अअ मधील 
पोटकलम ३अ मधील तरतुद, स्थानिक स्वराज्यसंस्थाचे मर्यादित आर्थिक स्रोत तसेच शासकीय जमीन 
नगरपालिकांना सार्वजनिक सुविधा/ सार्वजनिक प्रयोजनांकरिता विनामुल्य प्रदान करण्याबाबतचे सद्यस्थितीत 
अस्तित्वात असलेले धोरण व संबंधित शासन आदेशा यांचा साकल्याने विचार करता, महाराष्ट्र राज्य शोती 
महामंडळाच्या जमिनी नगरपालिका/ नगरपरीषद/ ग्रामपंचायत यांना अनुज्ञेय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ विनामुल्य 
देण्याबाबतचे धोरण मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने उक्त संदर्भाधिन क्र. २ मध्ये नमुद शासन निर्णय दि. १३ मार्च, 
२०२४ अन्वये निश्चित करण्यात आले आहे. 
अहमदनगर जिल्हयातील स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे की, राहाता तालुक्यातील मौजे ऐलमवाडी, 
निघोज, निमगांव pers, पिपंळवाडी, रांजणखोल, रुई, सावळीविहिर बु., सावळीविहिर खुर्द, नांदुर खुर्द आणि 
नांदुर बु. या १० ग्रामपंचायती व श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे उंदिरगाव, उक्कलगाव, निमगाव खैरी, फत्याबाद, 
बेलापूर, मुठेवडगाव, वळदगाव, हरेगाव, शिरसगाव आणि खंडाळा या १० ग्रामपंचायती अशा एकुण २० 
ग्रामपंचायतींना महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळाची जमिन विविध सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मिळणेच्या अनुषंगाने 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेमार्फत महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. 
महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळच्या संचालक मंडळाच्या क्र.३२१/३ बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार महाराष्ट्र राज्य 
शेती महामंडळाकडून शासनास प्रस्ताव सादर केले आहेत. 
प्रस्तुत मागणी केलेल्या जमिनींचा वापर हा संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था सर्व सामान्य जनतेसाठी 
सोई सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाणार असल्याने लोकोपयोगी, सार्वजनिक सुविधा व दि.११/०३/२०२४ 
रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत मा. मंत्रीमंडळाने घेतलेला निर्णय विचारात घेता, प्रस्तुत अहमदनगर जिल्हयातील 
स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे की, राहाता तालुक्‍यातील मौजे एलमवाडी, निघोज, निमगांव कोऱ्हाळे, पिपंळवाडी, 
रांजणखोल, रुई, सावळीविहिर बु., सावळीविहिर खुर्द, नांदुर खुर्द आणि नांदुर बु. या १० ग्रामपंचायती व श्रीरामपूर 
तालुक्यातील मौजे उंदिरगाव, उक्कळलगाव, निमगाव खैरी, फत्याबाद, बेलापूर, मुठेवडगाव, वळदगाव, हरेगाव, 
शिरसगाव आणि खंडाळा या १० ग्रामपंचायती यांना महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळाच्या जमिनी विनामुल्य प्रदान 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
१) महाराष्ट्र शोत जमीन (ज.धा.क.म) अधिनियम, १९६१ कलम २८-१(अओमधील पोटकलम (३अ) मधील 
तरतूदीन्वये राज्य शासन महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळाची राहता व श्रीरामपूर तालुक्यातील जमीन 


शासन निर्णय क्रमांकः मरोम-२०२४/प्र.क्र.१७/ल-७ 


परिशिष्ट 'अ' मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे (ग्रामंपचायत,गट नं,क्षेत्र,सार्वजनिक प्रयोजन) राहाता 
तालुक्यातील १० ग्रामपंचायती तसेच श्रीरामपूर तालुक्‍यातील १० ग्रामंपचायंतीना त्या त्या स्थानिक 
स्वराज्य संस्था यांना सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किमान जागेची आवश्‍यकता, संबधित विभागाकडील 
प्रशासकीय मान्यता, निधीची तरतूद, या बाबी अंतिम होणे तसेच खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन 


एकुण ९४.१२ हे. आर क्षेत्र विनामुल्य प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) परिशिष्ट -अ" मध्ये नमुद केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्याशी निगडीत संबधित विभागाची 
प्रशासकीय मान्यता, किमान जागेची आवश्यकता, निधी उपलब्धता या बाबी अंतिम झाल्यानंतर, सदर 
जमिनींचा ताबा देण्यास जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट “अ” 
अ.क्र. ळुक्य ग्रामपंचायत” ।गटनं क्षेत्रहे. आर) 'एकूण poe | प्रय 
नाव गावाचे नाव क्षेत्र(हे. आर) 
१. राहाता शो ८/२ ०.८० ०.८० गावठाण विस्तारीकरण 
०.६५ ०.६५ शासकोय घरकुल य॒ 
०.२० ०.२० घनकचरा व्यवस्थापन 
९ ०.४० १.१९ पाणी पुरवठा योजना 
१३ ०.७९ 
एकुण २.८४ 
2. a निच १.६७ १.६७ घनकचरा व्यवस्थापन 
GC २.६९ २.६९ गावठाण विस्तारीकरण 
६९ १.३१ १.५५ शासकोय घरकुल योजना 
२६० ०.रड 
२१७ २.१५ २.१५ पाणी पुरवठा योजना 
एकुण ८.०६ 
३. निमगाव ३०२ ०.४० ०.४० गावठाण विस्तारीकरण 
को-हाळे 
एकुण ०.४० 
¥. ५०१ २३८/२ २.४५ २.४५ पाणी पुरवठा य॒ 
(निमगाव को-हाळे) 
एकुण २.४५ 
ष्‌. रांजणखोल ७९ ०.३१ ०.३१ गावठाण विस्तारीकरण 
८२/१/४ ०.८७ ०.८७ घनकचरा व्यवस्थापन 
२३९/२ २.७८ २.७८ पाणी पुरवठा य॒ 
एकुण ३.९६ 
ह. शि ५३९ ०.२३ २.२० गावठाण विस्तारीकरण 
CR ०.६२ 
२०४ ०.५१ 
१७७ ०.८२ 
७६ ०.२३ ०.२३ शासकोय घरकुल योजना 
१३८ ०.३३ ०.३३ घनकचरा व्यवस्थापन 
एकुण २.७६ 
छ. पावळीविहोर बु ११७/ब ३.६३ ७.६८ गावठाण विस्तारीकरण 
१६३ १.६८ 
४३/अ १८४ 
aw 0,43 
2,00 2,00 शासकोय घरकुल योजना 
०.६० ०.६० घनकचरा व्यवस्थापन 
एकुण 20.26 
टू. पावळीविही १.४४ १.८० १.८० गावठाण विस्तारीकरण 
खुर्द ०.४३ ०.४३ शासकोय घरकुल य 
०.९६ ०.९६ घनकचरा व्यवस्थापन 
एकुण ३.१९ 
९, नांदुर खु डु २.९९ २.९९ पाणी पुरवठा य॒ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मरोम-२०२४/प्र.क्र.१७/ल-७ 


०.२० ०.२० गावठाण विस्तारीकरण 
०.२० ०.२० शासकोय घरकुल य॒ 
एकुण ३.३९ 
१०. नांदुर बु ४७/२ १.३३ ०.५० गावठाण विस्तारीकरण 
०.५० शासकोय घरकुल य॒ 
०.३० घनकचरा व्यवस्थापन 
एकुण १.३० 
११. | शि ४२५ १.१६ १.१६ शासकोय घरकुल योजना 
१.०० १.०० पाणी पुरवठा य॒ 
१.२३ Rc गावठाण विस्तारीकरण 
४३८ ०.६१ 
१.०० १.०० घनकचरा व्यवस्थापन 
एकुण ८.०० 
१२. उक्कलगाव २६७ १.०० १.७० गावठाण विस्तारीकरण 
१५८/२३/१/२ ०.०१ 
१५८/२ ०.६९ 
०.४५ २.५७ शासकोय घरकुल योजना 
२६७ २.१२ 
०.०५ २.९३ पाणी पुरवठा योजना 
१५८/२ ०.०५ 
२९०/५ २.८३ 
एकुण ७.२० 
१३. पिं खैरी व १.७० १.७० गावठाण विस्तारीकरण 
g १.०० १.०० शासकोय घरकुल योजना 
०.३० ०.३० पाणी पुरवठा य॒ 
एकुण 3.00 
ay. फत्याबाद १०१ ०.८८ ०.८८ गावठाण विस्तारीकरण 
०.१७ ०.१७ शासकोय घरकुल य॒ 
०.४० ०.४० पाणी GLAST योजना 
एकुण १.४५ 
१५. बेलापूर १४७ २.२२ ५.४६ गावठाण विस्तारीकरण 
श्ड्ट २.१० 
१५१ ०.४० 
७२(एऐनतपुर) ०.२९ 
१३१(ऐनतपुर) ०.३४ 
४.०० ६.४२ शासकोय घरकुल योजना 
१४६९(बेलापुर) २.४२ 
१३०(ऐनतपुर) १.६३ घनकचरा व्यवस्थापन 
एकुण १३.५१ 
१६. मुठेबडगाव ३ (हरेगाव) १.४० १.४० गावठाण विस्तारीकरण 
०.६० ०.६० शासकोय घरकुल य॒ 
१.०० १.०० पाणी पुरवठा योजना 
एकुण 3.00 
१७. वबळदगाव ८०/१ ०.२४ 0.2¥ गावठाण विस्तारीकरण 
एकुण 0.2% 
शट. णि ३ ३.५० ३.५० गावठाण विस्तारीकरण 
३.५० ३.५० शासकोय घरकुल योजना 
१.०० १.०० घनकचरा व्यवस्थापन 
एकुण ८.०० 
१९. शिरसगाव ay ७.२३ ७.२३ गावठाण विस्तारीकरण 
०.६६ ०.६६ शासकोय घरकुल योजना 
३.०० ३.०० घनकचरा व्यवस्थापन 
२.०० २.०० पाणी पुरवठा योजना 
एकुण १२.८९ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मरोम-२०२४/प्र.क्र.१७/ल-७ 


२०. खंडाळा १४१/२ ०.३५ ०.३५ शासकोय घरकुल योजना 
०.०५ ०.०५ पाणी पुरवठा य॒ 
०.८० ०.८० गावठाण विस्तारीकरण 
एकुण १.२० 
एकुण ग्रामपंचायती (२०) एकुण ६ ९४.१२ हे.आर. 


३. प्रस्तुत जमीन प्रदान करावयाच्या अटी व शर्ती :- 

१) प्रस्तुत जमिनी, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण करतील 

२) ज्या प्रयोजनासाठी मान्यता देण्यात आली आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर जमिनींचा वापर 
करणे बंधंनकारक राहील. 

३) शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदर जमीन किंवा तिचा 
कोणताही भाग किंवा तिच्यातील कोणतेही हितसंबंध विक्री/देणगी देऊन / अदला बदल 
करून/गहाण ठेऊन/पट्ट्याने देऊन / खाजगी सार्वजनिक सहभाग तत्वावर किंवा बाह्य 
यंत्रणाद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करता येणार नाही. सदर जमिनीवर 
अथवा त्याच्या कोणत्याही भागावर अन्य व्यक्‍ती/संस्था/कंपनी इत्यादीचे कोणत्याही 
प्रकारचे हक्क निर्माण होतील अशा प्रकारे कोणताही आर्थिक व्यवहार करण्यास प्रतिबंध 
राहील. तसेच शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय सदर जमिनीचे पोट 
विभाजन करता येणार नाही. 

४) सदर जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून ३ वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी वापर सुरु करणे 
संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यावर बंधनकारक राहील 

५) विषयांकित जमिनीवर संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या विहित परवानगीने व मंजूर विकास 
नियंत्रण नियमावलीनुसार विकास होणे बंधनकारक राहील. तसेच या व्यतिरिक्त 
आवर्यकतेनुसार अन्य संबंधित विभाग/झासकीय यंत्रणा यांची मान्यता/पूर्वपरवानगी/ना- 
हरकत घेणे देखील बंधनकारक राहील. 

६) तसेच जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना स्थितीकालानुरूप आवश्‍यक वाटतील अशा अन्य 
अटी व शर्ती विहित करण्याची मुभा राहील. 

७ वरील aca पैकी कोणत्याही अटी/शर्तीचा भंग झाल्यास शर्तभंगाबाबत सदर जमीन 
शासन जमा करण्याचा अधिकार शासनास राहील 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१३१९०५३१२८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AJIT SOPANRAO DESHMUKH 
A | T Pp A N R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
5.4.20=d36a0a6455652c60ea76104dd5371 13a9ca67ab14a315b9 
fc36fc9be2915f8, postalCode=400032, st=Maharashi 


=Mal 
ialNumber=704CB545C50221B15CDE7CCB8854E694C765DFB3A0 
240£89 1 EBFB56EE79E3440, cn=AJIT SOPANRAO DESHMUKH. 


2024.03.13 19:14:42 +05'30° 


(अजित देशमुख) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मंत्री, (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मरोम-२०२४/प्र.क्र.१७/ल-७ 


५) अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 
६) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 
७ विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक 
८) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 

९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर 

१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळ, पुणे 

११) निवडनस्ती कार्यासन ल-७ (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


